पशुधन विकास अधिकारी, गट-अया 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक 
बदल्या - २०१८ 

कोकण विभाग-१ 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्र. पसंप्र २०१८/प्र.क्र.१४७/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक:-३१ मे, २०१८. 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील ४(१) ४(२) व ४(३) नुसार पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास 
अधिकारी,गट-अ या संवर्गातील कोकण विभाग-१ येथे कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येत असून 


खालील विवरणपत्रात दर्शविल्या नुसार त्यांच्या नावांसमोर स्तभ क्र.३ मध्ये नमुद ठिकाणी त्यांची बदलीने 


पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
अ.क्र अधिका-यांचे नांव व सध्याच्या बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
पदस्थापनेचे ठिकाण 
[ica २ ३ 

hia डा. MASTS पविअ, पवैद पालघर, जि.पालघर (ST. संतोष शांताराम 
पवैद दापचरी ता.डहाणु जि. पालघर राऊत यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. 

२. | डॉ. सौ.अनुप्रिता वैभव जोशी पविअ, पवैद 41-9 लोनाड, ता.भिवंडी जि.ठाणे 
पवैद Hale ता कर्जत जि.रायगड (डॉ.श्र.शि.सिंह यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

३. | ST. अशोक इन्द्रबहादूर रिंग पविअ, पश्ुवधगृह देवनार , मुंबई या रिक्‍त पदावर. 
पवैद कळंब ता.कर्जत जि. रायगड 

| डॉ. विजय भिमराव भोसले पविअ, पवैद rg पेण,जि.रायगड (डॉ.रा.अ.भोसले 
प.वि.अ.,पवैद पाटण जि.रायगड यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. 

प. डा.रा.अ.भोसले पविअ, पवैद पाटण जि.रायगड ( डॉ. विजय भिमराव भोसले 
पवैद शिहु पेण, जि.रायगड यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. 

६. । डा.वाय.डी.गोसावी पविअ, तालपसचि मालवण, जि.सिधुदुर्ग. 
जिपवैसचि कणकवली ( डॉ. आर.बी. दळवी यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
जि. सिंधुदुर्ग पदावर. 

ie डाॉ.अ.ग.धांडे पविअ, जिपवैसचि अलिबाग 
पवैद उरण जि.रायगड जि.रायगड,( डॉ.गो.आ.बागुल यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 

होणाऱ्या पदावर 

८. | St. विनया क्रधिल जंगले पविअ,(वि) खेड ता.खेड जि.रत्नागिरी या रिक्‍त पदावर 

तालपसचि खेड जि. रत्नागिरी 


शासन आदेश क्रमांकः THA २०१८/प्र.क्र.१४७/पदुम-१ 


९. | SLOTS गोबरा चव्हाण पविअ, पवैद श्रेणी १ वाणगांव ता.डहाणु जि. पालघर 
पवैद कामण ता वसई, जि.पालघर ( डॉ.शिल्पा.वि.कारगिरवार यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर 
प्न ०. । डॉ. शिल्पा. वि. कारगिरवार पविअ, जिपसचि, पालघर या रिक्‍त पदावर 
पवैद वाणगांव ता.डहाणु जि. पालघर 
eal १. | STING BIH भोईर पविअ, पवैद आगाशी, जि. पाळघर (डॉ. शांकर किसन 
पवैद निर्मळ, जि.पाळघर विरकर यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
१२. | SI. शांकर किसन विरकर पविअ, पवैद निर्मळ जि.पालघर 
पवैद आगाशी जि. पालघर (डॉ.शरद त्र्यंबक भोईर यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 
१३. | डॉ. आर.बी.दळवी पविअ, जिपवेसचि कणकवली,जि. सिंधुदुर्ग 
ताळलपसचि मालवण,जि.सिंधुदुर्ग (ST. वाय.डी. गोसावी यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 
Ae डा.एम.एम नागले पविअ, पंस. रत्नागिरी( डॉ.अ.भ. कसाळकर यांच्या 
पवैद संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
१५. | डॉ.व्ही.एम. पाटील पविअ,फिपवैद कणकवली,जि.सिंधुदुर्ग 
पं.स. मालवण,जि.सिंधुदुर्ग ( डॉ.टी.एस. वेर्लेकर यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 
१६. | डा. संतोष शांताराम राऊत पविअ, पवैद दापचरी ता.डहाणु जि. पालघर 
पवैद पालघर,जि.पालघर ( डॉ. भा.गं.डगले यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
a डा.गो.आ.बागुल पविअ, (वि) पं.स. पेण जि.रायगड या रिक्‍त पदावर. 
जिपवैसचि अलिबाग,जि.रायगड 
१८. | डॉ.अ.भ. कसाळकर पविअ, (वि) पं.स. माणगांव ,जि.रायगड या Rat पदावर. 
पंस. रत्नागिरी 
१९. | डा.सु.भि.कानसे पविअ, जिपवैसचि चिपळुण, जि. रत्नागिरी,( डॉ.लक्ष्मण 
पवैद मालगुंड,जि.रत्नागिरी नारायण सुपने यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
२०. | SISA. कसाळकर पविअ, तालपसचि, ता.माणगांव जि.रायगड या रिक्‍त पदावर. 
पवैद कोतवडे, जि. रत्नागिरी 
२१. | डॉ.टी.एस. वेलॅकर पविअ, पं.स. मालवण,जि.सिधुदुर्ग 
फिपवैद कणकवली,जि.सिंधुदुर्ग ( डॉ.व्ही.एम. पाटील यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 
२२. । डॉ.न.ल.पाटील पविअ, पवैद श्रे-१, परळी, ता.वाडा, जि.पालघर या रिक्‍त 
पवैद पाली ता.वाडा जि.पाळघर पदावर. 
२३. | डॉ. एस.बी. ठाकुर पविअ, (वि) पंस. सावंतवाडी, जि.सिंधुदूर्ग या रिक्‍त पदावर. 
पंस वेंगुर्ला,जि.सिंधुदुर्ग 
२४. | डॉ.व्ही.एफ. देसाई पविअ,पंस वेगुर्ला,जि.सिधुदुर्ग( डॉ. एस.बी. ठाकुर यांच्या 
फिपवैद सावंतवाडी,जि.सिंधुदुर्ग बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
२५. । डा. अजय बाळू कांबळे पविअ, पवैद, हमरापूर, ता.वाडा, जि.पालघर या रिक्‍त 
पवैद न्याहाळे ता.जव्हार जि.पालघर पदावर. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र २०१८/प्र.क्र.१४७/पदुम-१ 


२६. | डॉ.एस.एम. भोजने 
पवैद नागोठणे जि. रायगड 


पविअ, पवैद श्रे-१, उरण, जि.रायगड 
( डॉ.अ.ग.धांडे यांच्या बदळीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


२७. | डा.सुनिल तानाजी कांबळे 
ता.ल.प.वे.सचि खालापूर जि.रायगड 


पविअ, पवैद नागोठणे जि. रायगड,( डॉ.एस.एम. भोजने 
यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


२८. । डॉ.एम.एम.भोईर 
तपासणी नाका तलासरी, जि.पालघर 


पविअ, पवैद पाली ता.वाडा जि.पालघर (डॉ.न.ल.पाटीळल 
यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


२९. | डॉ. ठारद गोविद अस्वले 
पवैद. दहिसर, जि.पालळघर 


पविअ, पवैद कुडूस,ता.वाडा, जि.पालघर 
( डॉ. THRU दादाजी गुंजाळ यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर) 


३०. | डॉ. सतीश दत्तराव भोसले 
पवैद गौरकामथ, ता.कर्जत, जि.रायगड 


पविअ पवैद पाली, सुधागड, जि.रायगड या रिक्‍त पदावर. 


३१. | Si. feat. रणदिवे 
पवैद वैजनाथ, जि.रायगड 


पविअ, पवैद श्रे-१, मांगरुळ, ता.अंबरनाथ, जि. ठाणे या रिक्‍त 
पदावर. 


३२. | STATA जाधव 
पवैद बांदा, ता. सावंतवाडी 


पविअ, पंचायत समिती देवगड जि सिधूदूर्ग,( डॉ. एम एन 
घोगरे यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


fo Regt 
33. | डॉ. एम एन घोगरे पविअ, पवैद बांदा, ता. सावंतवाडीजि.सिधुदुर्ग, 
पंचायत समिती देवगड जि सिंधूदूर्ग (डॉ.श म जाधव यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
३४. | डॉ.प्रियदर्शनी बाबुराव डुबल पविअ, पवेद श्रे-१ चाणे, ता.भिवंडी, जि.ठाणे या रिक्‍त 
तालपसचि कर्जत जि.रायगड पदावर. 


३५. | डॉ. TARA दादाजी गुंजाळ 
पवैद कुडूस,ता.वाडा, जि.पालघर 


पविअ, पवैद. दहिसर, जि.पालघर, (डॉ. शरद गोविद अस्वले 
यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


३६. | डॉ. एस.डी. भोसले 
पवैद गौरकामथ कर्जत जि.रायगड 


पविअ, तालपसचि दापोली, ता. दापोली 
जि. रत्नागिरी (स्थायी)(डॉ. मुकूंद सुखदेव लोंढे यांच्या 
बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


३७. | डॉ. मुकूंद सुखदेव लोंढे 
तालपसचि दापोली, ता. दापोली जि. 
रत्नागिरी (स्थायी) 


पविअ पवैद गौरकामथ कर्जत जि.रायगड 
(ST. एस.डी. भोसले यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


२. उपरोक्त तक्त्यातील अ.क्र.१ ते ३७ येथे नमूद बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याचे 


कार्यालय प्रमुख यांनी बदलीच्या पदावर हजर होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी 


बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल 


YEA, Waa, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता विनाविलंब सादर 


करावा. 


३. बदली आदेश प्राप्त होताच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यालय प्रमुखांना तात्काळ कार्यमुक्त 


करावे व सदरील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदलीच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. त्यांचे माहे जून, २०१८ चे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः THA २०१८/प्र.क्र.१४७/पदुम-१ 


वेतन व भत्ते बदलीने पदस्थापना दर्शविलेल्या पदावर रुजू झाल्यानंतरच काढण्यात येतील याची संबंधितांनी 
दक्षता घ्यावी. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०१८०५३११८५४०९८३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नांवाने ी Daly sane Kran urna 
2 DN: c=IN, o=Government Of 

| fa n Maharashtra, ou=Agriculture and ADF, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=6f89b7a82db2238fb7337a9a 


Ku run d k PAU **९०५६१५७७५७००१०८०७ 
bdb12090f, cn=Kiran V Kurundkar 
Date: 2018.05.31 20:34:40 +05'30' 


(किरण कुरुंदकर) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 

मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 
मा. सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 

आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे . 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद . 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र VA विकास मंडळ ,अकोला . 

. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) औंध, पुणे 

. प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई/नाशिक/नागपूर/पुणे/लातूर/औरंगाबाद/अमरावती. 
९. 


सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग ,पुणे . 


१०.सहआयुक्‍त पशुसंवर्धन, wader जैव पदार्थ निर्मिती संस्था ,पुणे . 
११.जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, सर्व जिल्हे . 

१२.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद ,सर्व जिल्हे . 
१३.महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१६.सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा -आयक्‍्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे) 
१७.कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


